RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ३८ ] 


गुरुवार, एप्रिल २८ , २०१६ / वैशाख ८ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ६८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह 

विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ एप्रिल २०१६ . 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक एमसीटी. २०१५ / प्र. क्र . १४४ / परिवहन -५.- ज्याअर्थी आता भारतीय संविधानाच्या कलम ३० ९, चे परंतुक, कलम २७७ व २३५ 
याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल मुंबई उच्च 
न्यायालयाशी विचारविनिमय करून, याद्वारे महाराष्ट्र राज्यात मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण नियम , २०११, अन्वये सायंकालीन मोटार अपघात 
दावा न्यायाधिकरणे सुरू करण्यासाठी व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन अधिसूचना क्रमांक एमसीटी / ०६११/ ६७३ / प्र.क्र . २०१ / 
परि -५ , दिनांक ९ डिसेंबर २०११ अन्वये स्थापना करण्यात आली होती; 

आणि ज्याअर्थी मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांच्या पत्र क्र . A ( Spl.)/0803/2016/19/2016, दिनांक ११ जानेवारी २०१६ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने सायंकालीन मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

म्हणून त्याअर्थी भारतीय संविधानाच्या कलम ३० ९, चे परंतुक , कलम २७७ व २३५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत 
त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून , याद्वारे महाराष्ट्र 
राज्यात मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण , शासन अधिसूचना क्रमांक एमसीटी. ०६११/ ६७३ / प्र.क्र .२०१/ परि-५, दिनांक ९ डिसेंबर २०११ अन्वये 
निर्गमित केलेले मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण नियम, २०११ रद्दबातल करण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ६८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल २८ , २०१६ / वैशाख ८, शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Mumbai 400 032, dated 27th April 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No.MCT. 2015 / CR - 144 / TRA -5. — Whereas, in exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309, read with articles 277 and 235 of the Constitution of India and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Governor of Maharashtra in consultation with the High Court, 
Bombay , made the Maharashtra Evening Motor Accident Claims Tribunals Rules , 2011, for 
introduction and implementation of the scheme of Evening Motor Accident Claims Tribunal in 
the State of Maharashtra , vide Government Notification , Home Department, No.MCT . 0611/673/ 
CR - 201/ TRA - 5 , dated the 9th December 2011 ; 

And whereas, in pursuance of the High Court letter No. A (Spl.) 0803/2016/19/2016 , dated the 
11th January 2016 the Government of Maharashtra has decided to discontinue the Evening Motor 
Accident Claims Tribunals . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, read with 
articles 277 and 235 of the Constitution of India and of all other powers enabling it in this behalf , 
the Governor of Maharashtra in consultation with the High Court , Bombay , hereby repealed the 
Maharashtra Evening Motor Accident Claims Tribunals Rules, 2011 , issued vide Government 
Notification , Home Department, No.MCT. 0611/673 /CR 201/TRA - 5 , dated the 9th December 2011. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


